मा. मंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक ०२/०३/२०२२ रोजी सह्याद्री 
राज्य अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे झालेल्या 
बैठकीचे देयक मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शा.नि.क्रमांक संकीर्ण- २०२२/प्र. क्र. ११० (अ) /आस्थापना 
१८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०५/०८/२०२२. 

शासन निर्णय- 

पंचगंगा नदी प्रदूषणाच्या अनुषंगाने तसेच पवई तलावाच्या अनुषंगाने मा. मंत्री (पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०२/०३/२०२२ रोजी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह, मलबार 
हिल, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
२. सदर बैठकीसाठी हॉलचे भाडे व चहापानासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाचे सह्यादी राज्य अतिथीगृह, 
मलबार हिल, मुंबई यांनी रुपये २,९००/- (रुपये दोन हजार नऊशे फक्त) इतक्या रकमेचे देयक सादर केले 
आहे. सदर खर्चास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर रकमेचा धनादेश “D.D.O., G.A.D. PROTOCOL BRANCH” यांचे नावे काढण्यात यावा. 
४. या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-यु३, 2249, सचिवाळयीन-सामाजिक सेवा, (००)(०९०) 
सचिवालय, (00)(09) पर्यावरण विभाग(अनिवार्य) (२२५१ ०२६७) १३, कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. हे आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- faust २०१३/प्र क्र ३०/ २०१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये सुधारित वित्तीय नियम पुस्तिका,१९७८ च्या भाग पहिला, उप विभाग दोन, 
अनुक्रमांक १०-अ, नियम क्रमांक ३१ (अ) (एक) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. 
अर्थसं-२०१९/प्र क्र ९२/अर्थ-३,दिनांक ०८ जुलै,२०१९ मधील परिच्छेद क्र. ४ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तीस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०८०५१५४४०५०५०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA BANDPATTE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


DN: 
MANOHAR RAMCHANDRA ainatecissce orartit posttcode-toooa sharia 
2.5.4.20=eb60e 1f4b73938805c04b065c0907864cb639223a53ce540f9ceBeBe 
BANDPATTE “ 


93९5, pseudonym=FESA321DEA974CAA3C7940B0A97FDD86898BAB28, 
serialNumber=BB7B9A28CD6D8E2B 1FA8F60D210258464E6ECE204D02617F 
BB7ED6BE3DB6752C, cn=MANOHAR RAMCHANDRA BANDPATTE 
Date: 2022.08.05 15:47:33 +05'30' 


(मनोहर बंदपटटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

) अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई. 

) महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा महाराष्ट्र १/ मुंबई. 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
४) निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई. 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, Fass मुंबई-३२. 
रोख शाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (३ प्रती) 
निवड नस्ती (आस्थापना शाखा) 


